यवतमाळ नगरपरिषदेच्या विकास 
आराखडयातील आरक्षण क्र८६.-दुकान 
केंद्र ची जागा बी.ओ.टी तत्वावर विकसित 
करुन ३० वर्षाच्या कालावधीसाठी 
भाडेपट्टयाने देताना Upfront प्रिमियमची 
रक्‍कम आकारण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमयुएन-२०१८/प्र.क्र.१०५/नवि-१८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: ०३.०२.२०२३ 


वाचा - 

१) महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ च्या कलम ९२ 

मधील तरतुदी. 
२) शासन निर्णय समक्रमांक दि.२४.०७.२०१९ 
३) नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई यांचे पत्र क्र. नपप्रस/यवतमाळ/आरक्षण 
क्र.८६/ 801/कक्ष-७/२०२२/२०, दि.०२.०१.२०२३ 
प्रस्तावना - 
यवतमाळ शहर विकास आराखड्यातील आरक्षण क्रमांक ८६, दुकान केंद्र म्हणून राखीव 

असलेल्या १६५७५.४० चौ.मी.एवढ्या जागेवर BOT तत्वावर दुकान संकुल बांधून ते 
विकासकास ३० वर्षाच्या कालावधीसाठी भाडेतत्वावर देण्यास व हस्तांतरण करण्यास 
शासनाने दि.२४.०७.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता दिली आहे. त्यामधील अट क्र. 
१ नुसार नगरपरिषदेने जाहीर प्रकटन करताना त्यामध्ये Upfront प्रिमियमची रक्‍कम 
रु. ८३.०० कोटी (अक्षरी रुपये aval कोटी फक्त) एवढी नमूद करावी, असे कळविण्यात 
आले होते. दरम्यान सदरच्या जागेपैकी १६२४.२८८ चौ.मी. खुली जागा व ५४५२.९३२ चौ.मी. 
खुल्या वाहनतळाची जागा नगरपरिषदेच्या ताब्यात राहणार असून प्रत्यक्ष 801 तत्वावर 
देण्यात येणाऱ्या जमिनीचे क्षेत्रफळ ९,४९७.१८ चौ.मी. इतके उपयोगात येणार आहे. यासाठी 
जिल्हाधिकारी, यवतमाळ यांनी महाराष्ट्र नगरपालिका (स्थावर मालमत्तेचे हस्तांतरण) नियम, 
१९८३ मधील नियम ९ नुसार त्रिसदस्यीय समितीकडून अधिमूल्य निश्चित केले असून त्याचे 
मूल्यांकन रु.६४.१६ कोटी (अक्षरी रुपये चौसष्ठ कोटी सोळा लक्ष फक्त) इतके निश्चित केले 
आहे. त्यानुसार सुधारित Upfront प्रिमियमची रक्‍कम निश्चित करण्याचा प्रस्ताव नगरपरिषद 
प्रशासन संचालनालय वरळी, मुंबई यांनी दि.०२.०१.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये शासनास सादर 
केला होता. त्यावर निर्णय घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासनाने 
याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः एमयुएन-२०१८/प्र.क्र.१०५/नवि-१८ 


शासन निर्णय:- 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ च्या कळम 
९२ मधील तरतूदीनुसार यवतमाळ नगरपरिषदेच्या हहर विकास आराखड्यातील आरक्षण 
क्रमांक ८६ - दुकान केंद्र, शीट नं. ३८/सी, प्लॉट क्र.३१/१ एकूण क्षेत्रफळ १६,५७४.४० चौ.मी. 
जागेवर 801 तत्वावर दुकान संकुल बांधून ते विकासकास ३० वर्षाच्या कालावधीसाठी 
भाडेतत्वावर देण्यास व हस्तांतरीत करण्यास शासन निर्णय दि.२४.०७.२०१९ अन्वये दिलेली 
शासन मान्यता कायम ठेवण्यात येत आहे. दरम्यान त्यामधील अट क्र. १ नुसार नगरपरिषदेने 
जाहीर प्रकटन करताना (।७॥0०॥ प्रिमियमची रक्‍कम रु.८३.०० कोटी (अक्षरी रुपये त्र्याऐंशी 
कोटी फक्त) नमूद करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. तथापि, बांधकाम नकाझानुसार 
उपरोक्त जागेपैकी १६२४.२८८ चौ.मी. खुली जागा राहणार असून ५४५२.९३२ चौ.मी. जागा 
खुल्या वाहनतळासाठी राहणार आहे. त्यामुळे प्रकल्पाखाळी एकूण ९४९७.१८ चौ.मी. जागा 
उपयोगात येणार असल्याने सदर जागेची त्रिसदस्यीय समितीने गणना केल्यानुसार रुपये 
६४.१६ कोटी (अक्षरी रुपये GRAS कोटी सोळा लक्ष फक्त) इतकी Upfront प्रिमिअमची रक्‍कम 
निश्चित करण्यास व त्यानुसार नगरपरिषदेने जाहीर प्रकटन करताना Upfront प्रिमिअमची 
रक्‍कम रुपये ६४.१६ कोटी (अक्षरी रुपये PAS कोटी सोळा लक्ष फक्त) नमूद करण्यास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. 
अटी//शर्ती 
१. नगरपरिषदेने जाहीर प्रकटन करताना बांधकाम नकाशानुसार १६,५७५.४० चौ.मी. जागेपैकी 
प्रत्यक्ष बांधकामाखाळील ९,४९७.१८ चौ.मी. क्षेत्राव्यतिरिक्‍त १६२४.७८ चौ.मी खुली जागा व 
५४५२.९३२ चौ.मी. खुले वाहनतळ विकसित करुन नि:शुल्क नगरपरिषदेस हस्तांतरीत 
करण्याची अट जाहीर प्रकटनामध्ये नमूद करावी. 
२. शासन निर्णय दिनांक २४ जुले, २०१९ मधील नमूद केलेल्या इतर सर्व अटी व शर्ती कायम 
ठेवण्यात याव्यात. 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 
१९६५ च्या कलम ९२ अन्वये शासनास असलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०२०३१७०६५७१३२५ असा आहे. हा आदेशा 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by ANIRUDDHA V JEWLIKAR 
Date: 2023.02.06 12:04:48 +05'30' 
(अनिरुद्ध व्यं. जेवळीकर ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा. उप मुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमयुएन-२०१८/प्र.क्र.१०५/नवि-१८ 


३. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

४. अपर मुख्य सचिव, (महसूल) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपालिका प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई 
७. विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, अमरावती. 

८. जिल्हाधिकारी, यवतमाळ, जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ 

९. उपसंचालक, नगरपालिका प्रशासन संचालनालय, अमरावती 
१०.सहाय्यक संचालक, नगररचना, यवतमाळ 

११.मुख्याधिकारी, नगरपरिषद यवतमाळ, जि.यवतमाळ 
१२.महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर 
१३.निवडनस्ती- नवि-१८. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


